वाचा 


प्रस्तावना 


कोषागारातून रोख देय अनुदान 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) 
अंतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षासाठी अनुसुचित जाती उपयोजना 
घटकासाठी केंद्र हिळ्याचे अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत... 

(लेखाशीर्ष २२१५ ९८२६) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक: २२ मार्च, २०१८ 


. केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेशा: एस-१२०११/७/२०१५-एसबीएम,दिनांक १२ फेबुवारी, 


२०१८. 
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना: दि.१८ डिसेंबर, 
२०१४. 


. शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०१४/प्र.क्र.२७/पापु-०८, दि. नोव्हेंबर, २०१४. 
. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे पत्र क्रमांक: स्वभामि-२०१५/प्र.क्र.१९४/पापु-०८, दि.११ 


जानेवारी, २०१६. 


. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७. 
. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन निर्णय,दिनांक स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६, 


दि.१३जुले, २०१७. 


. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन निर्णय,दिनांक स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६, 


दि.२९ नोव्हेंबर, २०१७. 


. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन शुध्दीपत्रक,दिनांक स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६, 


दि.१६ जानेवारी २०१८. 


केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत Fe (ग्रा) योजनेअंतर्गत अनुसूचीत जाती उपयोजना 


घटकासाठी २२१५ ९८२६ या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता केंद्र हिऱ्याचा 
रु.३७७११.०२ लक्ष नियतव्यय मंजुर करण्यात आला असुन तो पुर्णपणे अर्थसंकल्पीत करण्यात 


आला आहे. उक्त वाचा मधील अ.क्र.६ व ७ येथील शासन निर्णयान्वये स्वच्छ भारत PRM (ग्रा.) 


अंतर्गत अनुसूचीत जाती उपयोजना घटकासाठी सन २०१७-१८ या अर्थिक वर्षाच्या पहिल्या व 


दुसऱ्या हप्त्यापोटी प्राप्त केंद्र हिक्याचा अनुक्रमे रू.८०५५.८३ लक्ष व रू.३९३७.०६ लक्ष इतका 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६ 


निधी संबधीत अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्यात आलेला आहे. वाचा अ.क्र.१ येथील केंद्र 
शासनाच्या मंजूरी आदेशान्वये स्वच्छ भारत aM (ग्रा) अंतर्गत अनुसूचीत जाती उपयोजना 
घटकासाठी सन २०१७-१८ या अर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या हप्त्यापोटी केंद्र हिश्‍्याचा रू.६१२४.७१ 
लक्ष (रू.एकसष्ट कोटी चोवीस लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी राज्यास प्राप्त झाला असून 
सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाने कळविले आहे.सदर उपलब्ध 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत FRA (ग्रा) योजनेतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षाकरिता अनुसूचित जाती घटकासाठी केंद्र हिळछ्याच्या तिसऱया हप्त्यापोटी रू.६१२४.७१ लक्ष 
(रू.एकसष्ट कोटी चोवीस लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या ऑक्टोबर,२०१७ मधील सुधारीत मार्गदर्शक सूचनेनुसार 
माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) आणि क्षमता बांधणी इत्यादीसाठी केंद्र हिश्‍श्‍्याचा ५% निधी राज्यात 
खर्च करणे आवश्‍यक आहे. उपलब्ध रु. ६१२४.७१ लक्ष निधीपैकी ०.२ % इतका निधी 
राज्यस्तरावरील प्रशासकीय खर्चासाठी रु.१२.२५ लक्ष (रूपये बारा लक्ष, पंचवीस हजार फक्त) 
संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचे अधिनस्त ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदांना वितरीत करावयाचा रू.६११२.४६ लक्ष (एकसष्ट 
कोटी, बारा लक्ष, सेहेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ३ नुसार अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे रोख स्वरूपात वितरित करण्यास या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे.जिल्हा परिषदांना वितरित करण्यात येत असलेल्या सदर निधीतून ५ % निधी जिल्हा 
परिषदांनी माहिती, शिक्षण व संवाद (0) आणि क्षमता बांधणी इत्यादीसाठी खर्च करावा. वितरित 
करण्यात येत असलेला सदर निधी जिल्हा परिषदांनी सदर आदेशा निर्गमित झाल्यापासून तात्काळ 
खर्च करावा अन्यथा आपणास आवश्‍यकता नाही असे समजून सदर निधी इतर जिल्ह्यात 
वळविण्यात येईल. सदर अनुदान हे Wale मंजूर करण्यात येत आहे. 


०२. “राज्यस्तरावर संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचेकडे ठेवण्यात आलेली 
रू. १२.२५ लक्ष एवढा निधी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व 
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम रू.१२.२५ लक्ष (रूपये 
बारा लक्ष, पंचवीस हजार फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातून 
आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६ 


मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. कोंगले), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक, 
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (baat जयवंशी), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त 
नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. 
HPT), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी रू.१२.२५ लक्ष (रूपये बारा लक्ष, 
पंचवीस हजार फक्त)) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत 
करून स्वतंत्र धनादेशान्वये संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द 
करावी”. 


os. या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त केलेली रक्‍कम पुढील अटींवर मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ) या झासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान ज्या करणासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच 
करणासाठी खर्च करण्यात यावे. संबंधित जिल्हा परिषदा/संस्था यांनी या शासन निर्णयाद्वारे 
मंजुर केलेला निधी, या कार्यक्रमासाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावा. 

आ) संबंधित जिल्हा परिषदेने/संस्थेने या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या Peden 
जास्त खर्च करू नये. 

इ) अट क्र. अ आणि आ यांची पुर्तता झाली आहे याची खात्री करण्यासाठी, महाळेखापाल-१, मुंबई 
व महालेखापाल-२, नागपूर यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
लेखे तपासणीसाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. 

ई) सदर रक्कम केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदींनुसार तसेच या 
संदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनेप्रमाणे/ आदेशाप्रमाणे खर्च करण्यात 
यावी. 

उ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा विहित नमून्यातील मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत शासनास पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
सूचनेप्रमाणे जिल्हा परिषदांनी या अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे अहवाल विहित कालावधीत या 
विभागातील पापु-०४, पापु-१६ व पापु-२० या कार्यासनांस सादर करावा. 

ऊ) पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी निधी वितरण, खर्च याबाबतची नोंद केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर (IMIS) PAPA दक्षता घ्यावी. 

क्र3े सदर रक्‍कम खर्च करताना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, 
दि.१८ एप्रिळ, २०१७ मधील अटी व शतींचे काटेकोरपणे पालन करून आवऱ्यक बाबींची पुर्तता 
करून कार्यपूर्ती अहवाल/नमूद प्रमाणपत्रे शासनास त्वरीत सादर करावीत. 

लू) सदर तरतुद अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या लाभार्थ्यांकरीताच खर्च होईल,याची दक्षता 
घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६ 


ऐ) सदर रक्कम खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरित सादर करावे. 
०४. हा खर्च "मागणी क्रमांक वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०२ जलनि:स्सारण 
व स्वच्छता, १०७ मलप्रणाल सेवा, (०२) ग्रामसफाई कार्यक्रम, (०२) (९) निर्मळ भारत अभियानांतर्गत 
शौचालयाचे बांधकाम,केंद्र पुरस्कृत योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) (केंद्र हिस्सा) (२२१५ 
९८२६), ३१ सहायक अनुदाने(वेतनेतर) " या लेखाशीर्षाखाली घालावा. 


०५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३ 
दि.१८ एप्रिळ, २०१७ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील 
अटी व शतींच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ 
adie तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातीलळ अ.क्र. १ ते ८ व अ.क्र.८मधील 
तपासणीसुचीतील अ.क्र.१ ते १० मधील लागू असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे 
प्रमाणीत करण्यात येत आहे.उपरोक्‍त रू.६१२४.७१ लक्ष (एकसष्ट कोटी चोवीस लक्ष एकाहत्तर 
हजार फक्त) एवढा निधी राज्याच्या एकत्रीत निधीत जमा झाल्याबाबतची खात्री वित्त विभागाच्या 
अर्थोपाय शाखेकडुन करण्यात आली आहे 

सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥0व95॥॥.90९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०१८०३२२१४५९४१०९२८ असा आहे. हा steal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Sachin Ri 
DN: c=IN, ०-७. 


. 
Water Supply 
MI a postalCode=400032 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c3al 29; 
f986c1f95f6bc3e8165 sf 
INumber=4b9befd340493837db4cffafa6b96 
a C h | ‘al a al e f6aa3c12a7a6bf0467b0f517b724e8 
ane 
Date: 2018.03.22 16:21:01 +05'30' 
(स्मि.स.राणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता) 

५. विभागीय आयुक्त, सर्व. 

६. उपायुक्त विकास, सर्व विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६ 


७. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

११. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबई. 
१२. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 

१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 

१७. वित्त विभाग, (व्यय-३) मंत्रालय, मुंबई. 

१८.कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवड नस्ती, कार्यासन पापु-१६. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६ 


विवरणपत्र 


केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा, अंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजना घटकासाठी सन २०१७-१८ 


करिता केंद्र हिऱड्याच्या निधीचे वितरण (लेखाशिर्ष २२१५ ९८२६). 


शासन निर्णय क्र.स्वमामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६, दिनांक २२ मार्च, २०१८ सोबतचे सहपत्र. 


(रू.लाखांत) 
अ.क्र. | जिल्हा या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येत असलेला निधी 
परिषद 
१ ? 2 
[a || वासो 92.24 
2 | ay 10.00 ,०० 
३ | रायगड Po 
४ | रत्नागिरी Po 
षु सिंधुदूर्ग Po .00 
६ | पालघर 10.00 
७ | नाशिक 989.190 
धुळे १७८.४१ 
नंदूरबार Po 
| ao | जळगाव ६९७.२९ 
aa | अहमदनगर ३५८.९२ 
१२ पुणे 10.00 ,00 
१३ | सातारा 10.00 
१४ । सांगली Po | 
१५ | सोलापूर दुद.५८ 
१६ fore | tw | 
१७ | औरंगाबाद २९०.१६ 
१८ | जालना २२.११ 
१९ । परभणी Po 
२० | हिंगोली ३९४.८० 
२१ | बीड ८८२.१७ 
२२ | नांदेड ११७९.०३ 
२३ | उस्मानाबाद 10.00 
२४ | लातूर ३३६.१७ 
२५ । अमरावती ३२५.९० 
२६ | अकोला Po 
२७ | वाशिम ११२.३२ 
२८ | बुलढाणा ४५४.६० 
२९ । यवतमाळ ५७७.७२ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१७/प्र.क्र.८०/पापु-१६ 


अ.क्र. | जिल्हा या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येत असलेला निधी 
परिषद 
३० | नागपूर Po .0O 
३१ वर्धा Po 
३२ | भंडारा a 
३३ | गोदिया 10.00 
३४ | ASIN 10.00 ,०० 
३५ | गडचिरोली ५५.५८ 


एकूण ६१२४.७१ 
अक्षरी रूपये 'एकसष्ट कोटी चोवीस लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त 


Digitally signed by Smita Sachin Rane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


7 ou=Water Supply and Sanitation Department, 
mM | ta postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c3al 
29af986c1f95f6bc3e8 165ceaf5 155e6e7, 


S h 1 R serialNumber=4b9befd340493837db4cffafa6 
a C 7) | Nn a Nn e b96eeaf6aa3c12a7a6bf0467b0f517b724e8ee, 
cn=Smita Sachin Rane 
Date: 2018.03.22 16:21:27 +05'30' 


(स्मि.स.राणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


